राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी सवर्साधारण 
घटकासाठी केंद्र हिऱ्याचे अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. (लेखाशिर्ष- २२१५ ९७९१) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.राग्रापे-२०१७/प्र.क्र.9७०(एलबी-१)/पापु-१० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
सातवा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ११ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा:- (१) पाणी पुरवठा व स्वचछता विभाग, शासन निर्णय क्र.राग्रापे-२०१७/प्र.क्र.७० 
(एलबी १/पापु-१०, दिनांक २४.०९.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा (१) येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद-३ खालीलप्रमाणे वाचावे. 
२. यावर होणारा खर्च मागणी क्र.वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १०२ 
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, ०२ जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (२५) राष्ट्रीय 
ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) यासाठी अनुदाने, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२१५ 
९७९१) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व तो सन २०१८-१९ साठी मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करूनण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०९१११५१७१४८२२८ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vasant Bhimrao apes 
Mane ताता 
(वसंत भि. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Vi it Bhi ne 
it Of Maharash =Water Supply 
jon Department, postalCode=400032, 


प्रत, 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर(लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 

. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४४३)/वित्त विभाग(व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व विभागीय आयुक्त, 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर, 

६. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पाणी व स्वच्छता) सर्व जिल्हा परिषदा 


Cc WwW A -5 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राग्रापे-२०१७/प्र.क्र.9७०(एलबी-१)/पापु-१० 


७. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई. 

८. संचालक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 

९. कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी,कोल्हापूर. 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई. 

१३.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासने क्र. पा.पु.४, पा.पु. २० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


